सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल Re 
याचिका क्र.३८३/११ मध्ये विशेष समुपदेश्ी म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या श्री. होखर नाफडे, 
वरीष्ठ वकील यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र.४७/पोळ-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


तारीख: ३० मार्च, २०१३. 


संदर्भ - 


शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र.११८-२०१२/ई शाखा, दिनांक १७.२.२०१२ 


शासन निर्णय-- 


स्पीक एशिया ऑन लाईन या कंपनीविरूद्ध दाखल आर्थिक गुन्हे विभाग, गुन्हा नोंद क्र. ६०/११ 


या गुन्ह्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखळ रिट याचिका (सिव्हील) क्र.३८३/११ 


(सोलोमन जेम्स आणि इतर विरूद्ध भारत सरकार व इतर) मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू 


मांडण्यासाठी, श्री. होखर नाफडे, वरीष्ठ वकील यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 


दिनांक १७.२.२०१२ च्या पत्रान्वये विशोष समुपदेशी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.श]ेखर नाफडे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. 


७५,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या AA निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 


शासन निर्णय क्रमांक एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.४७/पोल-१० 


प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 


मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर- १३०/१२/व्यय-७, दिनांक 


६.३.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१३०३३०१५३९४४९७२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


aa Digitally signed by Vijaykumar 
Vi a ku aa ar Vishnu Dapake 
J y DN: CN = Vijaykumar Vishnu 
Dapake, C = IN, S= 
Vi 5 h nu Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = Home 


Dapake Date: 2013.04.05 14:23:41 


+05'30" 


(वि.वि.दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.४७/पोल-१० 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. श्री.संजय खर्डे, सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, 


नवी दिल्ली. 


, वरिष्ठ वकील श्री. होखर नाफडे, अ-८८, साऊथ URC भाग-॥, नवी दिल्ली 


११००४९. 


. विधी व न्याय विभाग, 'ई ' शाखा, मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय- 0), मंत्रालय, मुंबई. 


. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


